शासकीय आश्रमशाळांतील फर्निचरची 
आवश्‍यकता तपासणे, भौतिक/मुलभूत 
सुविधांची पहाणी करुन त्यावर उपाययोजना 
करण्यासाठी आश्रमशाळा कायापालट पथक 
स्थापन करणे व आश्रमशाळा सुधारण्याची 
कार्यवाही करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक - हाआशा-२०१८/प्र.क्र.४७१/का.१३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ नोव्हेंबर, २०१८. 

प्रस्तावना :- 

स्वच्छ भारत, स्वच्छ शाळा हा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला असून आदिवासी विकास विभागांतर्गत 
शासकीय आश्रमशाळेतील पाणीपुरवठा, स्वच्छता व्यवस्थेमधील दुरुस्ती व आवश्‍यकतेनुसार नवीन बांधकाम 
करणे तसेच स्वंयपाकगृह , भोजनकक्ष व कोठीगृहे, विद्युतपुरवठा, शाळेय इमारत दुरुस्ती, फर्निचर दुरुस्ती, 
बिडींग स्वच्छता, परिसर स्वच्छता, वसतीगृह दुरुस्ती इत्यादी सुविधा मध्ये वाढवृदी करणे तसेच नवीन 
सुविधा निर्माण करणे यासाठी शासनाने दिनांक ०७ एप्रिल, २०१७ च्या शासन परिपत्रकान्वये विशेष दुरुस्ती 
कार्यक्रम राबविला. त्याशिवाय आश्रमशाळेतील पाणीपुरवठा व स्वच्छता सेवांसाठी सर्वकष असा आश्रमशाळा 
कायापालट अभियान दिनांक ०५ मे, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये राबविण्यात आला. 

शासकीय आश्रमशाळेतील भौतिक व मुलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होण्यासाठी विविध माध्यमातुन 
पाठपुरावा करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने विशोष दुरुस्ती व कायापालट अभियान राबविण्यात येत आहे. 
परंतू या सुविधा नियमितपणे मापदंडानुसार उपलब्ध होणे आवश्‍यक असते. यातील काही आश्रमशाळांमध्ये 
या सोयी-सुविधा शाश्वतपणे सद्यस्थितीत उपलब्ध नसल्याचे दिसुन येते. त्याअनुषंगाने आदिवासी विकास 
विभागांतर्गत विविध यंत्रणेतील अधिकारी/कर्मचारी यांनी शासकीय आश्रमशाळांना भेटी देऊन तेथील 
सोयी-सुविधा, स्वच्छता, भोजन, आश्रमशाळांतील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी इत्यादीच्या 
समस्या जाणून घेणे, आश्रमशाळांतील मुलभूत सोयी-सुविधांचा आढावा घेणे, आश्रमशाळांतील समस्या 
सोडविण्यासाठी शाळा व्यवस्थापनाबरोबर चर्चा करणे व त्यावर उपाययोजना करण्यासाठीचा आराखडा 
तयार करुन त्याच्या अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करण्यासाठी आश्रमशाळा कायापालट पथक स्थापन करुन 
आश्रमशाळांमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक :- 

१) शासकीय आश्रमशाळेतील विविध सोयी-सुविधांचा आढावा घेऊन त्याच्या दुरुस्ती व वाढ-वृधीसाठी 
आराखडा तयार करुन त्याच्या अंमलबजावणीचे संनियत्रण करण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग 
(खुद्द मंत्रालय), आदिवासी आयुक्‍ताळलय/ आदिवासी विकास महामंडळ/शबरी आदिवासी वित्त व विकास 
महामंडळ, अपर आयुक्‍त, आदिवासी बांधकाम कक्ष व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
अधिकारी/कर्मचारी व विभागातील सल्लागार, एमएसटीडीए, सीएम फेलो व इन्टर्स यांचे आश्रमशाळा 
कायापालट पथक स्थापन करण्यात येत आहे. सदर पथकातील अधिकारी/कर्मचारी यांनी सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट-“अ” नुसार प्रकल्प निहाय आश्रमशाळांना भेटी द्यावयाच्या आहेत. 

२) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांना नेमून दिलेल्या आश्रमशाळांना दि.१९.११.२०१८ ते दि.०५.१२.२०१८ 
या कालावधीत भेटी द्याव्यात. सदर भेटी दरम्यान आश्रमशाळेतील फर्निचरची आवश्‍यकता प्रत्येक 


शासन परिपत्रक क्रमांकः शाआझ्ा-२०१८/प्र.क्र.४७१/का.१३ 


4) 


१०) 


भौतिक सोयी-सुविधेची प्रत्यक्ष तपासणी करुन करावयाच्या दुरुस्ती व सुधारणांचा आराखडा तयार 
करावा. पथकाने आश्रमशाळामध्ये करावयाच्या तपासणीसाठी मापदंड/विषय स्वतंत्रपणे पथकाला 
उपलब्ध करण्यांत येईल. 

सदर पथकामध्ये प्रकल्प निहाय १ पथक समन्वयक नियुक्‍त करण्यात येत आहे. संबंधित प्रकल्प 
अधिकारी व पथक समन्वयक यांनी चर्चा करुन संबंधित पथकाकडुन त्या क्षेत्रातील आश्रमशाळेच्या 
तपासणीचा कार्यक्रम आखावा. सदर पथकांच्या निवासी व वाहन व्यवस्था संबंधित प्रकल्प अधिकारी 
यांनी करावी. प्रत्येक पथकाने किमान साधारणत: ३ ते ४ शासकीय आश्रमशाळांची तपासणी करावयाची 
आहे. पथकनिहाय आश्रमशाळाची तपासणीमध्ये शाळेचे अंतर व स्थान यानुसार फेरबदल प्रकल्प 
अधिकारी व पथक समन्वयक करु शकतील. 

पथकाने आश्रमशाळेमधील फर्निचरची आवश्‍यकता, भौतिक बाबी, सोयी-सुविधा तसेच आश्रमशाळा 
परिसरातील बाबींची तपासणी करावयाची आहे. ज्या बाबी या पथकाने तपासवायाचे आहेत. प्रत्यक्ष स्थळ 
भेटीदरम्यान त्यावेळेची तेथील उपलब्ध भौतिक सुविधा यांची माहिती विहित नमुन्यात भरुन त्यावर 
कायापालट पथक, संबंधित मुख्याध्यापक व गृहपाल यांनी स्वाक्षरी करावयाची आहे. सदर माहितीची 
प्रत तपासणी पथकाने संबंधित प्रकल्प अधिकारी, अपर आयुक्‍त, आयुक्तालय व शासनास पाठवावी. 
पथकाने तपासणी केल्यावर आढळून आलेल्या त्रुटींच्या दुरुस्ती व सुधारणांसाठी आश्रमशाळेतील 
मुख्याध्यापक/गृहपाल/शिक्षक यांच्या समवेत चर्चा करुन आराखडा तयार करुन त्याची अंमलबजावणी 
दिनांक २५ जानेवारी, २०१९ पर्यंत करण्याच्या सूचना द्याव्यात. 

आश्रमशाळा निहाय सुधारणा आराखडा प्राप्त झाल्यावर संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी संबंधित 
आश्रमशाळेस आवश्यक निधी शाळा व्यवस्थापन समितीस उपलब्ध करुन दयावा तसेच सुधारणात्मक 
कामे स्थानिकरित्या पुर्ण करावायाची आहेत त्यासाठी दिनांक ०६ एप्रिल, २०१८ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये दुरुस्तीची कामे करुन घेण्यासाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध समित्या 
स्थापन करण्यात याव्यात. तपासणी पथकाने सदर समित्या स्थापन झाल्याची खात्री करावी. 

दिनांक २०.१२.२०१८ ते दिनांक ०५.०१.२०१९ या कालावधीदरम्यान त्याच तपासणी पथकांनी त्याच 
आश्रमशाळेस पुन्हा भेट देऊन सदर ठिकाणी आढळून आलेल्या त्रुटीच्या दुरुस्तीसाठी कार्यवाही सुरु 
आहे किंवा कसे याची तपासणी करावी व त्याबातचा अहवाल संबंधित प्रकल्प अधिकारी, अपर आयुक्त, 
आयुक्तालय व शासनास सादर करावा. 

तर दिनांक २८ जानेवारी, २०१९ ते दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१९ दरम्यान त्याच पथकाने त्याच 
आश्रमशाळेस भेटी देवुन सुधारणात्मक कार्यवाहीचा अंतिम अहवाल आपल्या अभिप्रायासह कायापालट 
पथक, संबंधित मुख्याध्यापक व गृहपाल यांच्या स्वाक्षरीने सादर करण्यात यावा. 

या पथकाला आदिवासी बांधकाम कक्षाच्या कनिष्ठ अभियंता व उप अभियंता यांच्या सेवा त्या त्या 
प्रकल्पनिहाय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. संबंधित अभियंत्यांनी सदर पथकात रुजू व्हावे. या 
अभियंत्यांची यादी स्वतंत्रपणे पथकास उपलब्ध करुन देण्यात यावी. 

या मोहिमे अंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी बजाविणाऱ्या आश्रमशाळेस व शिक्षक/कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन 
पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल. परंतू ज्या आश्रमशाळांची कामगिरी असमाधानकारक असेल किंवा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः शाआझ्ा-२०१८/प्र.क्र.४७१/का.१३ 


काहीच सुधारणात्मक कार्यवाही केली नाही असे आढळुन आल्यास संबंधित मुख्याध्यापक/ गृहपाल/ 
शिक्षक/कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभगांची कारवाई करण्यात येईल. 

११) आदिवासी विकास विभागाच्या दि.०१.१०.२०१८ च्या शासन परिपत्रकान्वये शासकीय आश्रमशाळांचे 
संभाव्य धोक्याचे मुल्यांकन (Risk Assessment) करुन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सूचना 
निर्गमित केलेल्या आहेत. सदर शासन परिपत्रकामधील सुचनांनुसार मुख्याध्यापकांच्या अध्यक्षतेखाली 
स्थापन केलेल्या समितीने शासकीय आश्रमझाळांसाठी संभाव्य धोक्याचे मुल्यांकन (Risk Assessment) 
च्या दृष्टिने केलेली कार्यवाहीची माहिती पथकाने घ्यावी. पथकाने प्रत्यक्ष स्थळभेटी दरम्यान संभाव्य 
धोक्याचे मुल्यांकन (Risk Assessment) याबाबत केलेल्या कार्यवाहीची तपासणी करावी. 

१२) आश्रमशाळेतील दुरुस्ती व सुधारणांसाठीचा खर्च आश्रमशाळा समुह (२२२५ डी ७३४) या अंतर्गत, शाळा 
व्यवस्थापन निधी व आश्रमशाळांची दुरुस्ती या लेखाशिर्षाखाळील तरतूदीमधुन भागविण्यात यावा. सदर 
कामासाठी वाढीव निधीची आवश्‍यकता भासल्यास शासन स्तरावरुन अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. 

१३) कायापालट पथकाच्या तपासणी तसेच सुधारणात्मक कार्यवाही दरम्यान संबंधित प्रकल्प अधिकारी, 
अपर आयुक्त यांनी काही आश्रमशाळांना भेटी देऊन होत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घ्यावा. 

१४) प्रकल्प अधिकारी यांनी सुधारणात्मक कामांच्या शुभारंभासाठी स्थानिक मा. लोकप्रतिनिधी, 
मा. पालकमंत्री यांना आमंत्रित करावे तसेच यामध्ये क्षेत्रिय विविध विभागांच्या अधिकारी/पदाधिकारी 
यांचासुध्दा सहभाग घ्यावा. सदर सुधारणात्मक कामांसदर्भात क्षेत्रिय स्तरावरील वृत्तपत्रात प्रसिध्दी 
दयावी. त्याशिवाय आश्रमशाळांतील सद्यस्थिती, कायापालट पथकाने दर्शविलेल्या त्रुटी व 
सुधारणात्मक कामांचे डॉक्युमेंटेशन तयार करण्यात यावे. 

१५) आश्रमशाळांची कायापालट पथकाकडुन करण्यात येणारी तपासणी, संबंधित आश्रमशाळांचा सुधारणा 
आराखडा, सुधारणात्मक कार्यवाहीची सद्यस्थिती व त्याची पूर्तता याची दैनंदिन माहिती घेण्यासाठी 
संबंधित प्रकल्प अधिकारी, अपर आयुक्‍त, आयुक्तालय कार्यालयामध्ये एक नियंत्रण कक्ष स्थापन 
करण्यात यावा. क्षेत्रिय स्तरावरील शाळानिहाय दैनंदिन अहवाल आदिवासी विकास आयुक्तालयाने 
क्वेस्ट, मुंबई येथील नियंत्रण कक्षास उपलब्ध करुन द्यावा. सदर क्षेत्रीय नियंत्रण कक्षातील अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांची माहिती त्वरीत शासनास उपलब्ध करुन देण्यात यावी. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यांत आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१८११०६१८४५३१५४२४ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Gi M Tribal 
t Department, postalCode=400032, 


igitally signe 

H : c= 
Laxmikant open 
2.5.4.20: 41 3beecaS0b65438 -7a037917ccf1f24d8ca68 


Go pa | rao D h 0 ke petite ihn 17311 ffac4dfc 


ite: 2018.11.06 19:08:39 +05'30' 


(GAN. ढोके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहितीस्तव, 
१. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः शाआझ्ा-२०१८/प्र.क्र.४७१/का.१३ 


२. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 

3. मा.प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक. 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, ]ाबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 

८. सर्व जिल्हाधिकारी. 

९. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर/नाशिक/ठाणे/अमरावती. 

१०. सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (सवी. 

१३. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपूर. 

१४. सर्व कार्यकारी अभियंता/उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग. 

१५. मुख्याध्यापक, शासकीय आश्रमशाळा (प्रकल्प अधिकारी यांचेमार्फत) 

१६. निवडनस्ती, कार्यासन क्र.१३. 


HEH 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्र.शाआझा-२०१८/प्र.क्र.४७१/का.१३, दि.०६.११.२०१८ - परिशिष्ट-अ 


प्रकल्प 


प्रकल्पांतर्गत भेटी द्यावयाच्या आश्रमशाळांची 


षि a समन्वयक अपणध्वनी क्रमांक कायापालट पथक अमणध्वनी क्रमांक a 
अपर 
श्री.आर.एस. पाटील , सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण), 
आयुक्त , 8600321026 
कायापालट पथक सहायक 
ठाणे 
प्रकल्प 
१  ।|अधिकारी, श्रीमती राजेश्री तिखे 7030270011] श्री.अजय खर्डे, सहायक कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, 9987999562) Te (बुद्रूक), आंबेगाव, पुणे 
घोडेगाव 
२ श्रीमती मंजिरी खानजोडे 7276099003 | श्री.खंडारे योगेडा अंबादाम, आदिवासी विकास निरीक्षक, प्र.का. घोडेगांव 9890931959] कोहिंडे, खेड, पुणे 
3 टोकावडे, खेड, पुणे 
| ४_| चिखलगांव, खेड, पुणे 
4 श्रीमती aren खान, सहायक कक्ष अधिकारी, मंत्रालय 9594445510 | असाणे, आंबेगांव, पुणे 
& श्रीमती रोनक विश्वासे, सहायक कक्ष अधिकारी, मंत्रालय 9604571165 तेरुंगण, आंबेगांव, पुणे 
त आहुपे, आंबेगांव, पुणे 
a राजपुर, आंबेगांव, पुणे 
९ श्री.चव्हाण विठ्ठल सावळेराम, वरिष्ठ आ.वि. निरीक्षक, प्र.का. घोडेगांव 9421014325] कुरुंजी, भोर, पुणे 
qo श्री.काळे ag सुनिल, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. घोडेगांव 9420169706| पांगारी, भोर, पुणे 
शिया वडेश्वर, मावळ, पुणे 
१२ खिरेश्वर, जुन्नर, पुणे 
१३ श्री.श्रीहरी शिवाजी जाधव, सहायक कक्ष अधिकारी, मंत्रालय 9850402907| सोनावळ, जुन्नर, पुणे 
|_१४_ | श्री.जाधव अप्पसाहेब सिताराम, कनिष्ठ लिपिक, प्र.का. घोडेगांव 8308832607|अंजनावळे, जुन्नर, पुणे 
ay खटकाळे, जुन्नर, पुणे 
वद सोमतवाडी (मुलींची), जुन्नर, पुणे 
१७ श्रीमती खरात प्रज्ञा धनंजय वरिष्ठ लिपिक 7709749989 आंबे, जुन्नर, पुणे 
१८ श्रीमती पाटील कोमल मधुकर 9158485540] मुथाळणे, जुन्नर, पुणे 
क्र घोडेगांव (इंग्रजी माध्यम), आंबेगांव, पुणे 
२० श्री.अनिल थोरावडे, सहायक कक्ष अधिकारी, मंत्रालय 9820262920|बोरबेट, गगनबावडा, कोल्हापूर 
24 श्री.शशिकांत मंचेकर, लिपिक, मंत्रालय 9757414572 कोते, राधानगरी, कोल्हापूर 
२२ बामणोली, जावली, सातारा 
२३ गोगवे, जावली, सातारा 
प्रकल्प 
२४ |अधिकारी, श्री.श्रीकांत बंबघेकर 9168224489] श्री.यु.ई. अनपट, क.शि.वि. अधिकारी, प्र.का. सोलापूर 7276202249] होटगी, द.सोलापूर, सोलापूर 
सोलापूर 
२५ श्री.एस.पी. शिदे, लिपिक-टंकलेखक, प्र.का. सोलापूर 9665060508| सवतगव्हाण, माळशिरस, सोलापूर 
2 वरुडा, उस्मानाबाद, उस्मानाबाद 
प्रकल्प ai 
२७ | rca, पेण श्रीमती शुभलक्ष्मी अय्यर 9821037226| श्री. सावंत, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय 9869208948] कळंब, कर्जत, रायगड 
२८ श्री.निलेश हरड, ग्रंथपाल, ठाणे 7387780022| TARA, कर्जत, रायगड 
२९ पिंगळस, कर्जत, रायगड 
30 भालीवाडी (मुलींची), कर्जत रायगड 
३१ श्री.पी.डी. चौधरी, कार्यालय अधिक्षक, प्र.का. पेण 9423358335 चाफेवाडी, कर्जत रायगड 
32 श्री.एस.आर. भांगारे, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. पेण 9673594835| डोलीवली, खालापूर, रायगड 


सानेगांव, रोहा, रायगड 


३३ 

३४ कोळघर, अलीबाग, रायगड 

३५ श्री.ललितकुमार धायगुडे, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय 8097906111] AS, पेण, रायगड 

३६ श्रीमती व्ही.एम. मेश्राम, कनिष्ठ लिपिक 9421162282] बोरबांव (TARAS), पेण, रायगड 

३७ वरवणे, पेण, रायगड 

झट साई, पनवेल, रायगड 

३९ श्री.डी.एस. दळवी, साख्यिकी सहाय्यक, प्र.का. पेण, 9881188477] कादवण, मंडणगड, रत्नागिरी 

|_४०_ | श्री.एन.एच. पालकर, कनिष्ठ लिपिक, प्र.का. पेण 9049056678| वेरळ, मंडणगड, रत्नागिरी 

|_४१_ | नांदवी, माणगांव, रायगड 
प्रकल्प 

४२ |अधिकारी, श्री.नुपूर कुलकर्णी 7350191173  श्री.एस.एन. पाटील, कार्यालय अधिक्षक, प्र.का. शहापूर 9224023840| चिंबीपाडा, भिवंडी, ठाणे 
झाहापूर 

४३ श्रीमती ज्योती गोस्वामी 9821196102 |श्री.एल.आर. घोलप, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. शहापूर 9209535236] PAR, भिवंडी, ठाणे 

[ ४४ | टेंभा, शहापूर, ठाणे 

By दहागांव, शहापूर, ठाणे 

४६ श्री.डी.व्ही. जाधव, आ.वि. निरीक्षक, प्र.का. शहापूर 9423360288] भातसा (सावरोली), शहापूर, ठाणे 

BO श्री.जे.एम. भानुशाली, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. शहापूर 9422667381 |आंबीवली, शहापूर, ठाणे 

Be मोरोशी, शहापूर, ठाणे 

88 श्री.निलेश पाटील, सहायक कक्ष अधिकारी, मंत्रालय 9594098822] मढ, मुरबाड, ठाणे 

4o श्री.विजय मोरे, सहायक कक्ष अधिकारी, मंत्रालय 7738413254] GES, मुरबाड, ठाणे 

५१ सासणे (किनोळ), मुरबाड, ठाणे 

42 माळ, मुरबाड, ठाणे 

43 श्री.पी.व्ही. काळे, संशोधन सहाय्यक, प्र.का. शहापूर 9850622329| टाकीपठार, शहापूर, ठाणे 

48 श्री.व्ही.जी. देवरे, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. शहापूर 7350212201] पिळंझे, भिवडी, ठाणे 

44 पिसे, भिवंडी, ठाणे 

नी पिवळी , शहापूर , ठाणे 

द्छ श्री.एम.ए. जाधव, कार्यालय अधिक्षक, प्र.का. मुंबई 9273871996| पेंढरघोळ (बिरवाडी ), शहापूर , ठाणे 

ष्ट श्री.नित्रेश भरत पाटील्र,वरिष्ठ ल्रिपिक, प्र.का. मुंबई 8454896577) शेणवे (मुलींची ), शहापूर , ठाणे 

ठर शिरोळ, शहापूर , ठाणे 

£0 अघई, शहापूर, ठाणे 

६१ श्री.बी.के. तेलंग, सहाय्यक लेखा अधिकारी, प्र.का. शहापूर 9637332393| डोळखांब, शहापूर, ठाणे 

&2 श्री.व्ही.आर. बोरगांवकर, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. शहापूर 9260477613| सुसरवाडी, शहापूर, ठाणे 

&3 कोठारे, हाहापूर, ठाणे 

&8 विहिरगांव माळ, शहापूर, ठाणे 
प्रकल्प 

६५ |अधिकारी, श्री.एन.एन. कांबळे, कार्यालय अधिक्षक, प्र.का. जव्हार 99702077723] पाली, वाडा, ठाणे 
जव्हार 

६ श्री.श्रीकांत बंबघेकर 9168224489] श्री.एच.डी. इंगळे, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. जव्हार 920931000| गुंज (बुधावली), वाडा, ठाणे 

£0 श्रीमती श्रीती घोष 7738189933 गारगाव, वाडा, ठाणे 

दट गुहीर, वाडा, ठाणे 

६९ श्री.पांडुरंग म. राऊत, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय 9224162807| ऐना, जव्हार, पालघर 

Go श्रीमती जयश्री एस. तारापुरवाला, सहाययक (आयएफआर), जव्हार कावळे, विक्रमगड, पालघर 

७१ साकुर (मुलींची), जव्हार, पालघर 


देहेरे, जव्हार, पालघर 


आमगांव, वाडा, ठाणे 


63 श्री.सुचिन आत्माराम संखे, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. मुंबई 9730165112 
8 श्री.प्रकाश शिवाजी राठोड, वरिष्ठ ल्रिपिक, प्र.का. मुंबई 9960991780| कळंबे, वाडा, ठाणे 
७५ विनवळ, जव्हार, पालघर 
छद नांदगांव, जव्हार, पालघर 
७७ श्री.वाय.एस. भोये, आदिवासी विकास निरीक्षक, प्र.का. जव्हार 9766293202 झाप, जव्हार, पालघर 
७८ श्री.एम.जी. वराडे, वरिष्ठ fetes, प्र.का. जव्हार 9272504288) न्याहाळे, जव्हार, पालघर 
8 Ha, विक्रमगड, ठाणे 
८० दाभेरी, जव्हार, पालघर 
८१ श्री.के.टी. चाळके, क.शिक्षण विस्तार अधिकारी, प्र.का. जव्हार 9422669798| दाभोसा, जव्हार, पालघर 
ट्क श्री.एस.व्ही. जोशी, वरिष्ठ fetes, प्र.का. जव्हार 9637502904| वांगणी, जव्हार, पालघर 
८३ ओझर, जव्हार, पालघर 
८४ हिरवे, मोखाडा, पालघर 
cy तानीजी संखपाळे, तालुका व्यवस्थापक (सीएफआर), पालघर 9172483583| सूर्यमाळ, मोखाडा, पालघर 
८६ श्रीमती अर्चना दिलीप धिवरे, जिल्हा व्यवस्थापक (सीएफआर), पालघर 9820505138] गोंदे, मोखाडा, पालघर 
co कारेगाव, मोखाडा, पालघर 
८८ पळसुंदे, मोखाडा, पालघर 
८९ चास, मोखाडा, पालघर 
९० श्री.पी.एस. चव्हाण, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. जव्हार 9975045373| धानवळ, मोखाडा, पालघर 
९१ श्री.वाय.टी. पवार, लिपिक-टंकत्रेखक, प्र.का. जव्हार 8983769134) भोपोली, विक्रमगड, पालघर 
९२ मुरबाड, विक्रमगड, पालघर 
९३ साखरे, विक्रमगड, पालघर 
९४ He, विक्रमगड, पालघर 
प्रकल्प 
९५ |अधिकारी, श्रीमती gad जहान 7834846804 | aft dere तोताराम मोहिते, क.शि.वि. अधिकारी, प्र.का. डहाणू 9881199256| उपलाट, तलासरी, पालघर 
डहाणू 
९६ श्रीमती दोशी 9833025861 |श्री.सुरेश विश्रामजी चारथड, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. डहाणू 8999964465| सवणे, तलासरी, पालघर 
९७ श्री.खेडकर गणेश 8275034715 सुत्रकार, तलासरी, पालघर 
९८ गिरगांव, तलासरी, पालघर 
९९ श्री.गुलाबराव पं. पाटील, क.शि.वि. अधिकारी, प्र.का. डहाणू 9158324963| वरवाडा (वरवाड) (मुली), तलासरी, पालघर 
|_१००_ | श्री.प्रदिप गजानन विरकूड, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. डहाणू 9421162603] डोंगारी, तलासरी, पालघर 
[309 | उधवा, तलासरी, पालघर 
१०२ BIg, तलासरी, पालघर 
१०३ श्री.वि.वि. जाधव, संशोधन सहाय्यक, अपर आयुक्‍त, ठाणे 9922317735| खंबाळे, डहाणू, पालघर 
|_१०४ | श्री.डी.पी. पाटील, उपलेखापाल, अपर आयुक्‍त, ठाणे 7738026711| सायवण, डहाणू, पालघर 
१०५ दाभाडी, डहाणू, पालघर 
१०६ धामणगांव, डहाणू, पालघर 
१०७ श्रीमती ज्योती पुनवटकर, वरिष्ठ आ.वि. निरीक्षक, अपर आयुक्‍त, ठाणे 9969124573| महालक्ष्मी, डहाणू, पालघर 
१०८ श्रीती शि.दि. आंबकर, वरिष्ठ लिपिक, अपर आयुक्‍त, ठाणे 9892030903] तवा, डहाणू, पालघर 
१०९ रणकोळ, डहाणू, पालघर 
[3% | आंबेसरी, डहाणू, पालघर 
|_१११_ | श्री.डी.के. नांगरे, आदिवासी विकास निरीक्षक, अपर आयुक्‍त, ठाणे 9421008326] कळंबदेवी, डहाणू, पालघर 
११२ श्री.डी.एस. सोनावणे, वरिष्ठ लिपिक, अपर आयुकत, ठाणे 8652774434|अस्वली, डहाणू, पालघर 
993 उर्से, डहाणू, पालघर 
शि वरखंडा, डहाणू, पालघर 


११५ श्री.पी.एस. पुंडे, सहाय्यक लेखा अधिकारी, अपर आयुक्‍त, ठाणे 7738528716| चळणी, डहाणू, पालघर 
११६ श्री.व्ही.एन. चन्ने, वरिष्ठ लिपिक, अपर आयुक्‍त, ठाणे 9594052965| नानिवली, पालघर, पालघर 
११७ लालोंडे (बेटेंगाव), पालघर, पालघर 
9a¢ लालठाणे, पालघर, पालघर 
११९ श्री.प्रमोद गणपत शिंदे, सहाय्यक लेखा अधिकारी, प्र.का. डहाणू 9870285061 | गोवाडे, पालघर, पालघर 
१२० श्री.माषिकुमार सुरेश तमखाने, उप लेखापाल, प्र.का. डहाणू 9527777888] खुटल, पालघर, पालघर 
१२१ मेंढवण, पालघर, पालघर 
१२२ टाकवाल, पालघर, पालघर 
१२३ एएऐंबुरऐरंबी, पालघर, पालघर 
१२४ श्री.विनोद आत्माराम संखे, आदिवासी विकास निरीक्षक, प्र.का. डहाणू, 9028255745] नंडोरे, पालघर, पालघर 
१२५ श्री.विशाल रघुनाथ सोरटे, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. डहाणू 8275273574] ढेकाळे, पालघर, पालघर 
१२६ भाताणे, वसई, ठाणे 
१२७ बिलालपाडा, वसई, ठाणे 
१२८ कांदरवाडी, वसई, ठाणे 

अपर 

श्री.अ.ना. भारमल , सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण), कायापालट 
आयुक्त , हायवे 8308569181 

नाशिक 'पथक सहायक 

प्रकल्प 
१२९ अधिकारी, ।श्रीमती दामिनी 9869695987 ।श्री.राजेहा गिरी, सहाय्यक कक्ष अधिकारी, मंत्रालय २४२२२६५७७८ | बोरीपाडा, त्रयंबकेश्वर, नाशिक 

नाशिक 
१३० श्री.प्रसाद 9987856324 | श्री.धनंजय रामराव दहिवदकर, वरिष्ठ लिपिक, नाशिक ९८८१०९८७२३ रायते,त्रयंबकेश्वर, नाशिक 
१३१ श्रीमती इशिता 9950767666 ठाणापाडा, त्रयंबकेश्वर, नाशिक 
१३२ शिरसगांव, त्रयंबकेश्वर, नाशिक 
१३३ श्री.किरण शादुल, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय 9820267726) तोरंगण, त्रयंबकेश्वर, नाशिक 
१३४ श्री.विजय नारायण बोंबले, वरिष्ठ लिपिक, नाशिक 9421435249] भिलमाळ, त्रयंबकेश्वर, नाशिक 
१३५ मुरंबी, त्रयंबकेश्वर, नाशिक 
१३६ देवगांव (मुलींची), त्रयंबकेश्वर, नाशिक 
१३७ ah are तुळशीराम पेंढारकर, सहाय्यक (आयएफआर), नाशिक 9762466432) देवडोंगरा, त्रयंबकेश्वर, नाशिक 
पेड. श्री.महेश लाजरास वळवी, कनिष्ठ सहाय्यक, नाशिक 9730810358) आंबोली, त्रयंबकेश्वर, नाशिक 
१३९ कोहोर, पेठ, नाशिक 
[ao | आसरबारी, पेठ, नाशिक 
|_१४१_ | श्रीमती सविता राजाराम वाडिले, वरिष्ठ लिपिक, नाशिक 9420232576] कोहोर, पेठ, नाशिक 
१४२ श्री.पवन रमेश लोहार, वरिष्ठ सहाय्यक, नाशिक 9579952043) आसरबारी, पेठ, नाशिक 
१४३ आंबे, पेठ, नाशिक 
[ we | बाडगी, पेठ, नाशिक 
१४३ श्री.पद्माकर देञशापांडे, जिल्हा समन्वयक, नाशिक 9175701171, BATT, पेठ, नाशिक 
|_१४४ | श्री.भाऊसाहेब मुरलीधर तुंगार, कनिष्ठ सहाय्यक, नाशिक 9921813545| चोळमुख, पेठ, नाशिक 
१४५ खरपडी, पेठ, नाशिक 
१४६ बोरवट, पेठ, नाशिक 
१४७ श्रीमती एम.पी. मुरडनर, लेखापाल, नाशिक 9881241753|भुवन, पेठ, नाशिक 
१४८ श्री.गणेडञ सुधाकर भोर, सहाय्यक (आयएफआर), नाशिक 9412414895| इनामबारी, पेठ नाशिक 
१४९ आडगांव (भुवन), पेठ, नाशिक 
१५० पिंपळगांव (गरुडेश्वर), नाशिक, नाशिक 
१५१ श्री.भा.रा. जेजुरकर, सहाय्यक लेखा अधिकारी, नाशिक 9860398240] नाशिक (इंग्रजी माध्यम), नाशिक, नाशिक 
१५२ श्री.सुनिल देवराम कडाळे, HIS सहाय्यक, नाशिक 9850887588) देवरगांव, नाशिक, नाशिक 


१५३ खेड, इगतपुरी, नाशिक 
१५४ वैतारणा, इगतपुरी, नाशिक 
१५५ श्री.ल.झी. नेवाडकर, सहाय्यक लेखा अधिकारी, नाशिक 7588753521 | काळुस्ते, इगतपुरी, नाशिक 
१५६ कु.कल्पना भाऊराव बंगाळ 9975394895 | TGS, इगतपुरी, नाशिक 
१५७ शिरसाटे, इगतपुरी, नाशिक 
aye feed, fer, नाशिक 
१५९ श्री.प्रकाश वाजे, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय 7387573040] ठेपणपाडा, दिंडोरी, नाशिक 
१६० श्री.गंगाराम बंडु महाले, कनिष्ठ सहाय्यक, नाशिक 9421508273| Tarn, दिंडोरी, नाशिक 
१६१ निगडोळ, दिंडोरी, नाशिक 
१६२ गांडोळे, दिडोरी, नाशिक 
१६३ श्री.हं.पा. भाट, संशोधन सहाय्यक, नाशिक 9730076765| नाळेगांव, दिडोरी, नाशिक 
968 श्री.प्रविण सुरेश गाडेकर, सहाय्यक (आयएफआर), नाशिक 8888806894) देवसाणे, दिडोरी, नाशिक 
१६५ बोपेगांव, दिडोरी, नाशिक 
१६६६ पिंपरखेड, दिंडोरी, नाशिक 
१६७ श्रीमती राणी विठ्ठल धाकराव, सहाययक (आएफआर), नाशिक 7218505731| मोकनळ, दिंडोरी, नाशिक 
१६८ श्री.राहूल मोरे, लिपिक-टंकलेखक, मंत्रालय, मुंबई 9820289578) चास, सिन्नर, नाशिक 
१६९ धोंडबार, सिन्नर, नाशिक 
प्रकल्प 
१७० |अधिकारी, श्री.राजेंद्र काशिनाथ महाले, कार्यालय अधिक्षक, कळवण 9423071856] चणकापूर, कळवण, नाशिक 
कळवण 
१७१ श्रीमती किशोरी गद्रे 8888828865| श्री.मनोज बळवंत जगताप, सहाय्यक (आयएफआर), कळवण 9923746827| खिराड, कळवण, नाशिक 
१७२ श्री.प्रदिप उंदरे 9850139922 कनाशी (मुलींची, कळवण, नाशिक 
१७३ श्री.सोमनाथ 9421967434 नरुळ, कळवण, नाशिक 
१७४ श्री.किरण पवार, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय 9096380772) दळवट, कळवण, नाशिक 
१७५ श्री.अशोक छबु चौधरी, वरिष्ठ लिपिक 8888666060| गणोरे, कळवण, नाशिक 
१७६ मोहनदरी, कळवण, नाशिक 
१७७ विसापूर, कळवण, नाशिक 
१७८ श्री.पुं.पां. चौधरी, सांख्यिकी सहाय्यक, नाशिक 9822843470 काठरे (दिगर), कळवण, नाशिक 
१७९ श्री.रविद्र कडु पाटील, आदिवासी विकास निरिक्षक, कळवण 9822629977) बापखेडा, कळवण, नाशिक 
१८० खर्डे (दिगर), कळवण, नाशिक 
१८१ देसगांव, कळवण, नाशिक 
१८२ श्री.संदिप वामन चौधरी, आदिवासी विकास निरीक्षक, कळवण 8605587500] गोपळखडी, कळवण, नाशिक 
१९३ श्री.मनोज अशोक पवार, कनिष्ठ लिपिक, नाशिक 9834151747) रामेश्वर, देवळा, नाशिक 
१८४ देवपूरपाडा, देवळा, नाशिक 
१८५ भिलवाड, बागलाण, नाशिक 
१८६ aired सुधाकर महाजन कनिष्ठ विस्तार अधिकारी, कळवण 9011557716| साल्हेर, बागलाण, नाशिक 
१८७ श्री.संजय मन्साराम नाईक, कनिष्ठ सहाय्यक, कळवण 9028999835| तताणी, बागलाण, नाशिक 
१८८ दोघेश्वर, बागलाण, नाशिक 
१८९ तळवाडे (भामेर), बागलाण, नाशिक 
१९० श्री.अनिल सोनवणे, तालुका व्यवस्थापक (सीएफआर), बागलाण 9579724395| हरणबारी, बागलाण, नाशिक 
१९१ श्रीमती हेमलता नागेडठा देवरे, कनिष्ठ सहाय्यक, कळवण 9552240492 दहिंदुले, बागलाण, नाशिक 
१९२ वाघंबा, बागलाण, नाशिक 
१९३ मानुर, बागलाण, नाशिक 


विरगांवपाडा, बागलाण, नाशिक 


१९४ श्रीमती सुरेखा भास्कर पवार, कनिष्ठ सहाय्यक, कळवण 7507221118 

१९५ श्रीमती पुष्पा पंढरीनाथ वाजे, आदिवासी विकास निरीक्षक, कळवण 9890567057|पळसन, सुरगामा, नाशिक 

१९६ आंबुपाडा, सुरगामा, नाशिक 

१९७ बुबळी, सुरगामा, नाशिक 

१९८ श्रीमती मंगला रघुनाथ देवरे, आदिवासी विकास निरीक्षक, कळवण 9421606965|माणी (मुलींची), सुरगामा, नाशिक 

१९९ श्रीमती विठाबाई दत्तात्रय पवार, कनिष्ठ सहाय्यक, कळवण 9923294935| डोल्हरे, सुरगामा, नाशिक 

२०० भोरमाळ, सुरगामा, नाशिक 

२०१ सराड, सुरगामा, नाशिक 

२०२ श्री.विक्रम दिलीपराव कदम, जिल्हा व्यवस्थापक (सीएफआर), नाशिक 8308459387| सालभोये, सुरगामा, नाशिक 

२०३ श्री.किरण धमसिंग अहिरे, वरिष्ठ लिपिक, नाशिक 7588015330 खुंटविहिर, सुरगाणा, नाशिक 

२०्४ करंजुल (देवलदरी) (सु, सुरगाणा, नाशिक 

२०५ करंजुल-का, सुरगाणा, नाशिक 

२०६ श्री.वि.ना. साळुंखे, वरिष्ठ लिपिक, नाशिक 9850486459] बोरपाडा (मुलींची), सुरगाणा, नाशिक 

२०७ श्रीमती सुरेखा देविदास पाटील, नाशिक 9270990515] पारेगांव, चांदवड, नाशिक 

२०८ गरबड, मालेगांव, नाशिक 

२०९ पांढरुण, मालेगांव, नाशिक 

२१० डुबगुले, मालेगांव, नाशिक 

२११ hart घळे ।शी-निसर्गन 8788734619] श्रीमती सुनिता गायकवाड, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, 7775999806 | सुकापूर , साक्री , धुळे 

२१२ श्री.सयाजी पारखे, सहायक कक्ष अधिकारी, मंत्रालय बोपखेल , साक्री , धुळे 

२१३ शिरसोले (मुलींची), साक्री , धुळे 

२१४ नवापाडा , साक्री , धुळे 

२१५ श्री.शांताराम बारकू बागुल, सहायक aan अधिकारी, धुळे 7875191556) शोवगे, साक्री, धुळे 

२१६ श्रीमती ज्योत्सना पी. देवरे, शि.वि. अधिकारी, प्र.का. धुळे 9421284395| Wels, साक्री, धुळे 

२१७ उमरपाटा, साक्री, धुळे 

२१८ वार्सा, साक्री, धुळे 

२१९ श्री.तुषार बंगाळ, तालुका व्यवस्थापक (सीएफआर), कळवण 9049849032 राईनपाडा, साक्री, धुळे 

२२० श्री.दिपक war पाटील, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. धुळे 8830767061 | पांगण, साक्री, धुळे 

२२१ विहिरगांव, साक्री, धुळे 

२२२ चरणमाळ, साक्री, धुळे 

२२३ श्री.यु.डी. पगारे, कार्यालय अधयक्ष, प्र.का. धुळे 9423257483| अक्कलकोस, शिदखडा, धुळे 

२२४ श्री.देविदास घुगे, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. धुळे 9850469903| सुलवाड, शिंदखेडा, धुळे 

२२५ म्हळसर, शिदखेडा, धुळे 

२२६ उमरदा, शिरपूर, धुळे 

२२७ लौकी, शिरपूर, धुळे 

२२८ श्री.युवराज दादा गोटे, कार्यालय अध्यक्ष, आ.का, नाशिक 9689378129| कोडीद, शिरपूर, धुळे 

२२९ श्री.भटु आनाजी आव्हाड, शि.वि. अधिकारी, प्र.का.धुळे 9422790172| जामण्यापाडा, शिरपूर, धुळे 

२३० हिवरखेडा, शिरपूर, धुळे 

२३१ अ्धेखुर्दे, शिरपूर, धुळे 

२३२ शिरपूर (इंग्रजी माध्यम), शिरपूर, धुळे 
प्रकल्प 

२३३ |अधिकारी, श्री.सफवान मोहम्मद 9990933291 | श्री. एम.एन. लोणारे, वरिष्ठ आ.वि. निरीक्षक, प्र.का.नाशिक 9850225180| खेकडा, नवापूर, नंदुरबार 
नंद्रबार 

२३४ श्री.प्रितम वळवी 9689034988) श्री.डी.डी. हयाळीज, कनिष्ठ लिपिक, प्र.का. नाशिक 9960432514] धनराट, नवापूर, नंदुरबार 

२३५ श्रीमती आकांक्षा कुमारी 7727041563 कोळदे, नवापूर, नंदुरबार 

२३६ बंधारे, नवापूर, नंदुरबार 


230 श्री.अवधुत हणमंतराव माशाळकर, कार्यालय अधिक्षक, आ.का., नाशिक 9881248515] ढोंगसागाळी, नवापूर, नंदुरबार 
२३८ श्री.के.आर. बागुल, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. नंदुरबार 9145683232] नावली, नवापूर, नंदुरबार 
२३९ भादवड, नवापूर, नंदुरबार 
२४० देवमोगरा (आदर्श), नवापूर, नंदुरबार 
२४१ श्री.बी.एफ. वसावे, कार्यालय अधिक्षक, प्र.का. नंदुरबार 7744015533|बोरचक, नवापूर, नंदुरबार 
२४२ श्री.एस.आर. सांगळे, कनिष्ठ लिपिक, प्र.का. नंदुरबार 9503303654| वडकळंबी, नवापूर, नंदुरबार 
२४३ खडकी, नवापूर, नंदुरबार 
२४४ निजामपूर, नवापूर, नंदुरबार 
२४५ श्री.अविनाश गोविंदराव गांगुडे, कार्यालय अधिक्षक, आ.का., नाशिक 9922160126 पानबारा, नवापूर, नंदुरबार 
२४६ श्री.ए.जे. साळी, कनिष्ठ लिपिक, प्र.का. नंदुरबार 9766384991 | नवापूर (इंग्रजी माध्यम), नवापूर, नंदुरबार 
२४७ आमसरपाडा, नवापूर, नंदुरबार 
WE ठाणेपाडा, नवापूर, नंदुरबार 
२४९ श्री.डी.डी. नवटे, आदिवासी विकास निरीक्षक, प्र.का., नंदुरबार 9763741358] वाघाळे, नंदुरबार, नंदुरबार 
२५० श्री.वाय.डी. गावीत, कनिष्ठ लिपिक, प्र.का. नंदुरबार 9822899192] नंदुरबार (इंग्रजी माध्यम), नंदुरबार, नंदुरबार 
२५१ लोय, नंदुरबार, नंदुरबार 
२५२ कोठली (मुलींची), नंदुरबार, नंदुरबार 
२५३ श्री.आर.एस. भदाणे, शाखा व्यवस्थापक, शबरी मंडळ, कळवण 7843056430] खोकराळे, नंदुरबार, नंदुरबार 
२५४ श्री.एन.एस. सैंदाणे, आ.वि. निरीक्षक, प्र.का. नाशिक 9890250875] WAX, नंदुरबार, नंदुरबार 
२५५ रामपूर, हाहादा, नंदुरबार 
२५६ चांदसैली, शहादा, नंदुरबार 
२५७ श्री.जी.बी. पिलघर, वरिष्ठ आ.वि. निरीक्षक, प्र.का. नाशिक 9970043880| गणोर, शहादा, नंदुरबार 
२५८ श्री.पी.एल. नागरे, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. नाशिक 9420232500| चिरखान, शहादा, नंदुरबार 
२५९ राणीपूर (₹), शहादा, नंदुरबार 
२६० शहाणे, हाहादा, नंदुरबार 
२६१ श्री.प्रमोद संभाजीराव पाटील, लेखापाल, आदिवासी मंडळ, नाशिक 8087563148 सुलतानपूर, शहादा, नंदुरबार 
२६२ श्री.बी.डी. सांगळे, आ.वि. निरीक्षक, प्र.का. नाशिक 9011557787] नवलपूर, शहादा, नंदुरबार 
२६३ शहादा, शहादा, नंदुरबार 
२६४ मलगांव, शहादा, नंदुरबार 
प्रकल्प 
२६५ |अधिकारी, _श्री.आयुष पटेल 8469332596] श्री.रमेडा सेगजी वसावे, संशोधन सहाय्यक, प्र.का. तळोदा 9421979851 [चुलवड, धडगांव, नंदुरबार 
तळोदा 
२६६ श्री.निलेश 9922562159| HAP पी. भावसार, कनिष्ठ लिपिक, प्र.का. तळोदा 9404340931] झापी, धडगांव, नंदुरबार 
२६७ श्री.लतिफ तडवी 9765622687 मांडवी (मुलींची), धडगांव, नंदुरबार 
eC श्री.आकाश सावरकर 8888141875 हातधुई, धडगांव, नंदुरबार 
२६९ श्रीमती एम.ए. वळवी, वरिष्ठ आ.वि. निरीक्षक, प्र.का.तळोदा 9763136603] काकरदा, धडगांव, नंदुरबार 
२७० श्री.एल.एम. कोकणी, कनिष्ठ लिपिक, प्र.का. तळोदा, 9405172663| शिदिदिगर, धडगांव, नंदुरबार 
२७१ शेलगदा, धडगांव, नंदुरबार 
२७२ तोरणमाळ, धडगांव, नंदुरबार 
२७३ श्री.नंदकिशोर अर्जुनराव जगताप, उपलेखापाल, आ.का., नाशिक 9595957912 असली, धडगांव, नंदुरबार 
२७४ श्री.दिपक सुर्यकांत साखरे, कनिष्ठ लिपिक, आ.का., नाशिक 9404576844 बिजरी, धडगांव, नंदुरबार 
२७५ सोनखुर्द, धडगांव, नंदुरबार 
२७६ wars, धडगांव, नंदुरबार 
२७७ श्री.निळकंठ दंगल ढोले, शि.वि. अधिकारी, प्र.का. तळोदा, 9421538556| रोषमाळ, धडगांव, नंदुरबार 


२७८ श्री.निरंजन आर. पाटील, कनिष्ठ लिपिक, प्र.का. तळोदा 9527251695 | वलावल, धडगांव, नंदुरबार 

WR मोजरा, धडगांव, नंदुरबार 

ऱ्ऱ्ग तेलखडी, धडगांव, नंदुरबार 

२८१ श्री.जोमा बाज्या नाईक, उपलेखापाल, प्र.का. तळोदा 7775996689 त्रिशुल, धडगांव, नंदुरबार 

२८२ श्रीमती हेमा जगताप, अटीसी व्यवस्थापक (सीएफआर), आ.वि, नाशिक 9921771613| नाला, अक्कलकुवा, नंदुरबार 

23 जांगठी, अक्कलकुवा, नंदुरबार 

28 भांग्रापाणी, अक्कलकुवा, नंदुरबार 

२८५ श्रीमती शिला कुलकर्णी, सल्लागर (आयएफआर/सीएफआर), नाशिक 9850952337| कुंभारखान, अक्कलकुवा, नंदुरबार 

२८६ श्रीमती चित्रा भिमसिंग नाईक, वरिष्ठ लिपिक 9550534867] गमन, अक्कलकुवा, नंदुरबार 

ऱ्य मोरंबा, अक्कलकुवा, नंदुरबार 

२य्ट तालंबा, अक्कलकुवा, नंदुरबार 

२८९ श्री.शितलकुमार बी. वळवी, आदिवासी विकास निरीक्षक, प्र.का.तळोदा 9763656483 बडी, अक्कलकुवा, नंदुरबार 

२९० श्री.गजानन श्रीहरी कच्छवे, कनिष्ठ लिपिक, प्र.का. तळोदा 7719950754| दाब, अक्कलकुवा, नंदुरबार 

२९१ भगदरी, अक्कलकुवा, नंदुरबार 

२९२ वडफळी, अक्कलकुवा, नंदुरबार 

२९३ श्री.पी.बी. वाणी, उपलेखापाल, आ.वि.का, नाशिक 9822858535| होराफळी, अक्कलकुवा, नंदुरबार 

२९४ श्री.आर.बी. गोसावी, कनिष्ठ लिपिक, प्र.का. नंदुरबार 8888227074| सरी, अक्कलकुवा, नंदुरबार 

RY अलीविहिर, अक्कलकुवा, नंदुरबार 

र्र खडकापाणी, अक्कलकुवा, नंदुरबार 

२९७ श्री.ए.आर. गावीत, आदिवासी विकास निरीक्षक, प्र.का. नंदुरबार 9168127188] कंकाळमाळ, अक्कलबुवा, नंदुरबार 

२९८ श्री.ए.आओ. बडगुजर, कनिष्ठ लिपिक, प्र.का. नंदुरबार 9403427840] दहेल, अक्कलकुवा, नंदुरबार 

BR rd, तळोदा, नंदुरबार 

Joo सलसाडी, तळोदा, नंदुरबार 

304 बोरद, तळोदा, नंदुरबार 

३०२ श्री.श्रीरामकुमार पर्वती वाघचौरे, कनिष्ठ लिपिक, आ.वि. नाशिक 9689597972] राणीपूर (तळोदा), तळोदा, नंदुरबार 

303 श्री Hata राजे, कनिष्ठ लिपिक, आवि. नाशिक 9403711177| लोभाणी (मुलींची), तळोदा, नंदुरबार 

oe अमोणी, तळोदा, नंदुरबार 

Joy जांभाइ, तळोदा, नंदुरबार 

308 इच्छागव्हाण, तळोदा, नंदुरबार 

प्रकल्प ी 
३०७ |अधिकारी, |श्री.अनंत उगलमुलगे 9922928855] श्री.मिकन ठाकूर, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय 9969563870 वैजापूर (मुलींची ), चोपडा , जळगांव 
यावल 

३०८ श्रीमती नमता शाह 8369086417] श्री.पी.आर. पाटील, आदिवासी विकास निरीक्षक, प्र.का. यावल 9890506875| देवझिरी , चोपडा , जळगांव 

308 विष्णापूर , चोपडा , जळगांव 
मालोद , यावल , जळगांव 
वाघझिरा , यावल , जळगांव 

३१० श्री.के.डी. जाधव, कार्यालय अधिक्षक, प्र.का. यावल, 9175277801] कृष्णपूर, चोपडा, जळगांव 

३१२ श्री.ए.पी. शिवरामे, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. यावल 7588813105| डोगरकठोरा, यावल, जळगांव 

348 लालमाती, रावेर, जळगांव 

395 जोधंनखेडा, FRIST, जळगांव 

३१६ श्री.आर.एस. साबळे, क.शि.वि.अधिकारी, प्र.का. यावल, 8830045931| पळासखेडा, बोदवड, जळगांव 

390 श्री.एन.एम. पाटील, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. यावल 9975307976 वलठाण, चाळीसगांव, जळगांव 

ड्व्ट गंगापुरी, जामनेर, जळगांव 

उवर कुंभारी, जामनेर, जळगांव 


320 श्री.अमृत रमेश पाटील, लिपिक, मंत्रालय, 7039030845| पिंगळवाडा , अंमळनेर , जळगांव 
३२१ श्री.पी.सी. झांबरे, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. यावल 9423156882) दहिवद , अंमळनेर , जळगांव 
३२२ TIGER, धरणगांव , जळगांव 
३२३ सोनबर्डी , एरंडोल , जळगांव 
३२४ सार्वे (खुर्द), पाचोरा , जळगांव 
प्रकल्प 
३२५ |अधिकारी, ।श्रीमती मीनल 86600132707  श्री.पवार राजू सावळेराम, कार्यालय अधिक्षक, राजूर 9423785260] THAR, संगनेर, अहमदनगर 
राज्र 
३२६ श्री.अमोल (मिडीया) has TRA तुकाराम, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. राजूर 9168291736| साकुर, संगमनेर, अहमदनगर 
३२७ म्हसवंडी, संगमनेर, अहमदनगर 
३२८ सावरचोळ, संगमनेर, अहमदनगर 
३२९ श्री. खतोडे मच्छिंद्र शंकर,आदिवासी विकास निरिक्षक 9423785261| पळशी, पारनेर, अहमदनगर 
३३० श्री. कांबळे इयाम माधवराव, वरीष्ठ लिपिक 7057704144] कोळेवाडी, राहूरी, अहमदनगर 
३३१ घाटघर, अकोले, अहमदनगर 
३३२ पिंपरकणे, अकोले, अहमदनगर 
३३३ श्री.तेल्हुरे उल्हास झांताराम, व. आ.वि. निरीक्षक, प्र.का. राजूर 9423012745| केळीरुम्हणवाडी, अकोले, अहमदनगर 
३३४ श्री.सोनावणे मनोजकुमार शिवाजीराव, कनिष्ठ लिपिक, प्र.का. राजूर 9545129009] खिरविरे, अकोले, अहमदनगर 
३३५ केळीकोतूळ, अकोले, अहमदनगर 
३३६ मुतखेल, अकोले, अहमदनगर 
३३७ श्रीमती ज्योती लक्ष्मण वायभासे, सहाय्यक (आयएफआर), अहमदनगर 9270337006| कोहणे, अकोले, अहमदनगर 
३३८ श्री.भानुचंद्र बी. जोग, सहाय्यक (आयएफआर), अहमदनगर 9011364043] तिरडे, अकोले, अहमदनगर 
३३९ पळसुंडे, अकोले, अहमदनगर 
३४० पैठण, अकोले, अहमदनगर 
३४१ श्री.साळवे आनंद रत्नाकर, आ.वि. निरीक्षक, प्र.का. राजूर 9763549981 | शिरपुंजे, अकोले, अहमदनगर 
३४२ श्री.गाडे संतोष भानुदास, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. राजूर 8379911120| मवेशी, अकोले, अहमदनगर 
३४३ भंडारदारा आदर्श, अकोले, अहमदनगर 
३४४ राजूर, अकोले, अहमदनगर 
अपर 
आयुक्त , श्री.जी.एम. गणबावले , सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण), डे 
अमरावती कायापालट पथक सहायक 
प्रकल्प 
३४५ |अधिकारी, श्री.मयुर मुंडे 8637708262 श्री.बी.के. गायकवाड, कार्यालय अधिक्षक, प्र.का. औरंगाबाद 9422069616 | वडनेर, कन्नड, औरंगाबाद 
औरंगाबाद 
३४६ MSA. ढोरकुले, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. औरंगाबाद 9561042221 नागर, कन्नड, औरंगाबाद 
३४७ ब्राम्हणी, कन्नड, औरंगाबाद 
Bee हट्टी, सिल्लोड, औरंगाबाद 
३४९ श्री.वाय.एन. पंदीलवाड, क.शि.वि. अधिकारी, प्र.का. औरंगाबाद 9156981013] तिसगांव, खुल्ताबाद, औरंगाबाद 
३५० श्री.यु.एस. चव्हाण, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. औरंगाबाद 9561160999] होडाळा, आष्टी, बीड 
३५१ सुरडी, आष्टी, बीड 
३५२ थेटेगव्हाण, धारुर, बीड 
प्रकल्प 
३५३ ।अधिकारी, श्रीमती सिध्दी मोहता 9702783799] श्री.डी.जे. उरकुडे, क.शि.अधिकारी, प्र.का. पांढरकवडा 9763937693) कापरा, यवतमाळ, यवतमाळ 
पांढरकवडा 
३५४ श्रीमती आर.ए. सिडाम, प्र.का. पांढरकवडा 9420370571| चिचघाट, यवतमाळ, यवतमाळ 
३५५ हिवरी, यवतमाळ, यवतमाळ 


किन्हीजवादे, राळेगांव, यवतमाळ 


३५७ श्री.एस.पी. सुरडकर, कार्यालय अधिक्ष्वक, अपर आयुक्‍त, अमरावती 9403286442  सोनली, केळापूर, यवतमाळ 
३५८ AMA. आडे, वरिष्ठ लिपिक, अपर आयुक्‍त, अमरावती 9822553954] चिंचोनी बोटोनी, मारेगांव, यवतमाळ 
३५९ शिबलापारडी, झरीजामणी, यवतमाळ 
३६० माथार्जून, झरीजामणी, यवतमाळ 
३६१ श्री.एम.जी. पडगीलवार, क.शि.अधिकारी, प्र.का. पांढरकवडा 9405159129] जुनोनी, झरीजामणी, यवतमाळ 
३६२ श्री.व्ही.बी. काळे, उपलेखापाल, प्र.का. पांढरकवडा 9423612398] झरीजामणी, झरीजामणी, यवतमाळ 
३६३ झटाळा, घाटंजी, यवतमाळ 
३६४ जांब (मुलींची), घाटंजी, यवतमाळ 
३६५ श्रीमती अ.म. मोरे, सहाय्यक लेखा अधिकारी, प्र.का. पांढरकवडा, 9604366375 | रामपूर, घाटंजी, यवतमाळ 
३६६ श्री.अआर.जी. कोल्हे, उप लेखापाल, प्र.का. पांढरकवडा 8888305226] मावोडा, घाटंजी, यवतमाळ 
३६७ नांझा, कळंब, यवतमाळ 
३६८ अंतरगांव, कळंब, यवतमाळ 
३६९ श्री.संजय लगड, व्यवस्थापक (सीएफआर), अपर आयुक्‍त, अमरावती 9561817983] बोथ, केळापूर, यवतमाळ 
३७० श्री.सचिव बहिराम सावळे, जिल्हा समन्वयक (आयएफआर), अमरावती 9325481248) कारेगांव, घाटंजी, यवतमाळ 
३७१ रुंढा, कळंब, यवतमाळ 
प्रकल्प 
३७२ ।अधिकारी, ।श्रीमती जेलीन रिबेलो 8237264260] श्री.आर.एच. गजभिये, क.शि.वि. अधिकारी, प्र.का. पुसद 9545658435 | वसंतपुर, दिग्रस, यवतमाळ 
पुसद 
३७३ श्री.बी.डी. राठोड, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. पुसद 9822430248] कोरटा, उमरखेड, यवतमाळ 
३७४ हसी, पुसद, यवतमाळ 
३७५ श्री.पी.जी. मेंटागे, क.शि.वि. अधिकारी, प्र.का. पुसद 7083706250] खैरखेडा, पुसद, यवतमाळ 
३७६ श्री.आर.एस. वाढीवे, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. पुसद 8805591749] वडगांवशिदे इंग्रजी माध्यम, पुसद, यवतमाळ 
३७७ इंग्रजी माध्यम पुसद, पुसद, यवतमाळ 
प्रकल्प 
३७८ |अधिकारी, श्री.सुहेल शेख 8148256080] श्री.एस.आर. जगदाळे, क.शि.वि. अधिकारी, प्र.का. किनवट 0403173347) सारखणी, किनवट, नांदेड 
किनवट 
३७९ श्री.जी.एल. Hah, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. किनवट 9421849814] पाटोदा, किनवट, नांदेड 
३८० बोधडी (मुलींची), किनवट, नांदेड 
३८१ जलधारा, किनवट, नांदेड 
३८२ श्रीमती. एम.एन. गोरे, क.शि.वि. अधिकारी, प्र.का. किनवट 8888500822| जावरला, किनवट, नांदेड 
३८३ श्री.एम.आर. पाटील, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. किनवट 9767684255] उमरी (बा), किनवट, नांदेड 
३८४ तलाइगुडा, किनवट, नांदेड 
३८५ मोहपूर, किनवट, नांदेड 
३८६ श्री.एम.एस. टिळे, क.शि.वि. अधिकारी, प्र.का. किनवट 9420070734) किनवट, किनवट, नांदेड 
३८७ श्री.ए.पी. मेथे, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. किनवट 8275624397 कुपटी, किनवट, नांदेड 
३८८ सहस्रकुंड, किनवट, नांदेड 
३८९ दुधड, हिमायतनगर, नांदेड 
३९० श्री.सचिन जगताप, लिपिक, मंत्रालय 9730138903| केदारगुडा , हदगांव , नांदेड 
३९१ श्रीमती सीमा नागेश सावळकर, लिपिक, मंत्रालय 8600504452| एकघरी , हिमायतनगर , नांदेड 
३९२ माहूर, माहूर , नांदेड 
३९३ तुळशी , माहूर, नांदेड 
प्रकल्प 
३९४ ।अधिकारी, श्री.जगदिश पाटील 9420441836| श्री.देवानंद महाजन, सहायक कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, 8805549832] जामगव्हाण, कळमनुरी, हिंगोली 
कळमन्री 
३९५ श्री.सायन्ना तोटलवार, सहायक कक्ष अधिकारी, मंत्रालय 9421550886| बोथी, कळमनुरी, हिंगोली 
३९६ गोटेवाडी, कळमनुरी, हिंगोली 


पिंपळदरी, औढानागनाथ, हिंगोली 


३९७ 
३९८ शिरुडझाहापूर, औढानागनाथ, हिंगोली 

प्रकल्प ल्ला 
३९९ |अधिकारी, ।श्री.प्रदिप सकट 9422147366| श्री.गजानन देशमुख, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय 9504049240] मुसळवाडी , मालेगांव , वाशिम 

अकोला 
[veo | श्री.के.एन. गिरी, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. अकोला 9767543111| किन्हीराजा , मालेगांव , वाशिम 
|_४०१_ | कोथळी , बार्शीटाकळी , अकोला 

सेलूबाजार , मंगरुळपीर , वाशिम 

४०२ श्री.एस.आर. शेख, क.शि.वि.अधिकारी, प्र.का. अकोला 9922392610] THM, आकोट, अकोला 
४०३ श्री.सी.पी. राठोड, वरिष्ठ लिपिक 9766169133] सायखेड, संग्रामपूर, बुलढाणा 
|_४०४ | तरोडा, मोताळा, बुलढाणा 
Boy घाटबोरी, मेहेकर, बुलढाणा 

प्रकल्प 
४०७ ।|अधिकारी, श्रीमती फातिमा शेख ७००८३६१२१३  श्री.देवेंद्र गायन, तालुका व्यवस्थापक (सीएफआर), धारणी 8411897939] चिखली, चिखलदरा, अमरावती 

धारणी 
Bod श्री.मकसूद आलम 9371190999] श्री.जी.ए. गांवडे, क.शि.वि.अधिकारी, प्र.का. धारणी 8888294931] जारीदा, चिखलदरा, अमरावती 
छत्र टेंब्रुसोडा (मुलींची, चिखलदरा, अमरावती 
|_४१०_ | डोमा, चिखलदरा, अमरावती 
|_४११_ | श्री.महादेव धनुजी टेकाम, क.शि.वि. अधिकारी, प्र.का. धारणी 7888150756| रायपूर, चिखलदरा, अमरावती 
४१२ श्री.एस.आर. मसराम, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. धारणी 7721088373] TARA, चिखलदरा अमरावती 
४१३ आडनदी, चिखलदरा, अमरावती 
[ve | राणीगांव, धारणी, अमरावती 
४१५ ASN. जवजांळ, क.शि.वि. अधिकारी, प्र.का. धारणी 8379026816] टेंबली, धारणी, अमरावती 
४१६ श्री.चेतन लो. सोनवणे, वरिष्ठ लिपिक. धारणी 7875828851] सावलीखेडा, धारणी, अमरावती 
४१७ बिजुधावडी, धारणी, अमरावती 
४१८ कुटुंगा, धारणी, अमरावती 
४१९ श्री.विलास गोविंदराव मेंटागे, क.शि.वि.अ., प्र.का. धारणी 9130386135| अमरावती (इंग्रजी माध्यम), अमरावती, अमरावती 
४२० श्री.पंकज महालपेरे, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. धारणी 7218264060 सुसर्दा, धारणी, अमरावती 
४२१ टिटंबा, धारणी, अमरावती 
४२२ धानोरा, मोर्शी, अमरावती 
४२३ श्री.एस.पी. नेवारे, सहाय्यक लेखा अधिकारी, अपर आयुक्‍त, अमरावती 9403313100] माणिकपूर, वरुड, अमरावती 
४२४ श्री.जी.एस. उंबरकर, उपलेखापाल, अपर आयुक्‍त, अमरावती 8793224663 TS (खुद), वरुड, अमरावती 
४२५ चिरोडी, चांदूर रेल्वे, अमरावती 

अपर Seats 
श्री. » सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण), कायापालट 
आयुक्त , 8275538077 
'पथक सहायक 
नागपूर 

प्रकल्प 
४२६ अधिकारी श्री.शुभम राठी 8441000798| श्री.व्ही.बी. कातोरे, वरिष्ठ आ.वि. निरीक्षक, अपर आयुक्त, नागपूर 9890745546| कवडस, हिंगणा,नागपूर 

नागपूर 
४२७ श्री.आर.एन. तातोडे, वरिष्ठ लिपिक, अपर आयुक्त, नागपूर 9405142098] बैलदा, रामटेक,नागपूर 
४२८ नवेगांव (चिवदा) समायोजित,रामटेक,नागपूर 
४२९ कोलीतमारा, पारशिवणी, नगापूर 


श्री.एस.एस. शेंदरे, आदिवासी विकास निरीक्षक, अपर आयुक्‍त, 


He 8600441454 | हरदोली (मुलींची), काटोल, नागपूर 
नागपूर 

४३१ श्री.व्ही.बी. मेश्राम, कनिष्ठ लिपिक, अपर आयुक्त, नागपूर 9423109410| लाडागांव, काटोल, नागपूर 

४३२ पांढुर्णा, आष्टी, वर्धा 

४३३ हिरापूर तळणी, देवळी, वर्धा 
प्रकल्प 

४३४ |अधिकारी श्री.मनोज साहू 8457088494 | श्री.डी.के. पडगीलवार, आ.वि. निरीक्षक, प्र.का. देवरी 9075202074) कडीकसा, देवरी, गोंदिया 
देवरी 

४३५ श्री.एन.आर. किलनाके, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. देवरी 9527943727| बोरगांव बाजार (कन्या), देवरी , गोंदिया 

४३६ ककोडी, देवरी , गोंदिया 

४३७ पुराडा,देवरी , गोंदिया 

४३८ श्री.एस.ए. मेहकरे, आ.वि. निरीक्षक, प्र.का. देवरी 9422812730| पालांदूर (ज),देवरी , गोंदिया 

४३९ श्री.एस.जी. मडावी, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. देवरी 9823977499| शेडा, सडक अजुंनि, गोंदिया 

| vo | इळदा, अर्जुनी मोर, गोंदिया 

| va | जुमाकूडो, सालेकसा, गोंदिया 

४४२ श्री.एच.एन. देशमुख, क.शि.वि. अधिकारी, प्र.का. देवरी 9527058001| बिजेपार, सालेकसा, गोंदिया 

४४३ श्री.पी.सी. डोळस, उपलेखापाल, प्र.का. देवरी 9421729290| मजीदपूर, गोंदिया , गोंदिया 

[vee | कोयलारी, तिरोडा , गोंदिया 
प्रकल्प 

४४५ (अधिकारी श्री.राजेश भुरे 9422999822) श्री.रविंद्र एम. बांते, सहाय्यक (आयएफआर), जि.का. भंडारा 9373761542) खापा (लेंडेझरी), तुमसर , भंडारा 
भंडारा 
प्रकल्प 

४४६ fortran) श्री.राजेश भुरे श्री.एस.डी. गेडाम, क.शि.वि. अधिकारी, प्र.का. चंद्रपूर 0422738618] देवाडा, राजुरा , चंद्रपूर 
चंद्रपूर 

४४७ रूपापेठ , कोरपना, चंद्रपूर 

छट पाटण , जिवनी, चंद्रपूर 

४४९ जिवत्ती , जिवनी, चंद्रपूर 

eyo श्री.एस.आर. बोरीकर, कार्यालय अधिक्षक, प्र.का. चंद्रपूर 7304737799) मंगी , राजुरा , चंद्रपूर 

859 श्री.एस.एस. सुरपाम, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. चंद्रपूर 9405147976| देवई, पोभूर्णा , चंद्रपूर 

४५२ बोर्डो (कन्या), चंद्रपूर , चंद्रपूर 

४५३ मरेगांव , सिंदेवाही , चंद्रपूर 
प्रकल्प 

४५४ fortran) श्री.राजेश भुरे 9422999822 श्री.पी.जी. काळे, कार्यालय अधिक्षक, प्र.का. चिमूर 9822240962) जांभुळघाट, चिमुर, चंद्रपूर 
चिमुर 

४५५ श्री.एच.एस. तेलंग, क.शि.वि. अधिकारी, प्र.का. चिमूर 9764099306| चिंधीचेक (कन्या), नागभिड, चंद्रपूर 

४५६ कोसंबी (ग),नागभिड, चंद्रपूर 

४५७ चंदनखेडा, भद्रावती, चंद्रपूर 
प्रकल्प 

४५८ |।अधिकारी 'श्री.रामेश्वर निबोळकर 9730922611 | श्री.जी.एम. झिले, आदिवासी विकास निरीक्षक, प्र.का. गडचिरोली 9422496777| कारवाफा, धानोरा,गडचिरोली 
गडचिरोली 

४५९ श्री.दिपक करवा 9320370551| श्री.व्ही.पी. गायकवाड, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. गडचिरोली 7350929374| पेंढरी,धानोरा,गडचिरोली 

४६० श्री.अमोल जावले 9702955656 सोडे (मुलींची), धानोरा,गडचिरोली 

४६१ मुरमगांव, धानोरा,गडचिरोली 


४६२ श्री.एन.डी. गेडाम, आदिवासी विकास निरीक्षक, प्र.का. गडचिरोली | 9545005460] रांगी, धानोरा,गडचिरोली 
४६३ श्री.एस.एम. बोकडे, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. गडचिरोली 9420510936| येरमागड, धानोरा,गडचिरोली 
ves गोंडलवाही, धानोरा,गडचिरोली 
४६५ सावरागाव, धानोरा,गडचिरोली 
श्री.एल.जी. कायरकर, आदिवासी विकास निरीक्षक, प्र.का. aaa: आरमोरी. Wea 
BER 9404856101 5 ie 
गडचिरोली 
४६७ श्री.एम.वाय. कुमरे, कनिष्ठ लिपिक, प्र.का. गडचिरोली 9404157386| कुरंडीमाल, आरमोरी,गडचिरोली 
४६८ अंगारा,कुरखेडा,गडचिरोली 
४६९ रामगड, कुरखेडा,गडचिरोली 
aes श्री.येरमे 'सोनमे ager, जिल्हा व्यवस्थापक (सीएफआर), 7588888455 यिंगलखेडा,कुरखेडा,गडचिरोली 
गडचिराठली 
श्री.मट्टामी प्रकाश चामरु, तालुका व्यवस्थापक (सीएफआर), सोन्सरी,कुरखेडा,गडविरोली 
४७१ गडचिरोली 9421656513 ,कुरखेडा, 
गडचिरोली 
४७२ घाटी,कुरखेडा,गडचिरोली 
४७३ कोरची,कुरखेडा,गडचिरोली 
Oe श्री.डी.के. टिंगुसले, कार्यालय अधिक्षक, प्र.का. गडचिरोली 9423646102| कोटगुल,कोरची, गडचिरोली 
४७५ कु.पी.बी. डंबारे, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. गडचिरोली 9834275414) मशेली, कोरची,गडचिरोली 
४७६ ग्यारापत्ती, कोरची, गडचिरोली 
४७७ रेगडी, चामोशी, गडचिरोली 
४७८ श्री.एम.जी. गौरकार, व.आ.वि. निरीक्षक, प्र.का. गडचिरोली 9404241638| भाडभिडी, चामोशी, गडचिरोली 
४७९ श्री.ओ.पी. राठोड, कनिष्ठ लिपिक, प्र.का. गडचिरोली 9921784153| मार्कडादेव, चामोर्शी, गडचिरोली 
४८० पोटेगांव, गडचिरोली, गडचिरोली 
४८१ गडचिरोली (इंग्रजी माध्यम),गडचिरोली 
प्रकल्प 
४८२ |अधिकारी श्री.सतिश पडधन 9767930098| श्री.जी.एस. शेडमाके, क.शि.वि. अधिकारी, प्र.का. अहेरी 9420130704) पेरामल्ली, अहेरी,गडचिरोली 
अहेरी 
४८३ श्री.के.एस. शर्मा, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. अहेरी 9595698565| जिमलगट्टा, अहेरी,गडचिरोली 
Bee खमनचेरू (मुलींची),अहेरी,गडचिरोली 
wey देचलीपेठा,अहेरी,गडचिरोली 
४८६ श्री.वाय.आर. चव्हाण, क.शि.वि. अधिकारी, प्र.का. अहेरी 7588703187 व्यंकटापूर,अहेरी,गडचिरोली 
४८७ श्री.एस.एस. नवलकार, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. अहेरी 8806095576| गुड्डीगुडाम,अहेरी,गडचिरोली 
लोहारा (समायोजित), मुलचेरा,, गडचिरोली 
BCC श्री.सतिश कोवे, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय 9769034525 झिंगानूर , मुलचेरा , गडचिरोली 
४८९ श्री.आर.के. नंदेश्वर, आ.वि. निरीक्षक, प्र.का. अहेरी 9423901306| बामणी , सिरोंचा , गडचिरोली 
४९० सिरोंचा (नवीन),सिरोचा , गडचिरोली 
४९१ मुलचेरा ,मुलचेरा , गडचिरोली 
प्रकल्प 
४९३ |अधिकारी  श्री.संकेत जोशी 8600581902) श्री.ए.एम. धुर्वे, क.शि.वि. अधिकारी, प्र.का. भामरागड 9423667496| कसनसूर, ऐटापल्ली, गडचिरोली 
भामरागड 
४९४ श्री.एन.बी. कोडाप, वरिष्ठ लिपिक 9405756821| जाराबंडी,ऐटापल्ली, गडचिरोली 
४९५ तोडसा (मुलींची),ऐटापल्ली, गडचिरोली 
४९६ जांबीया, ऐटापल्ली, गडचिरोली 


हालेवारा,ऐटापल्ली, गडचिरोली 


४९७ श्री.एस.एम. मडावी, क.शि.वि. अधिकारी, प्र.का. भामरागड 9421966150) 

४९८ श्री.डब्ल्यु.व्ही. उसेंडी, वरिष्ठ लिपिक, प्र.का. भामरागड 9421817585| कोठी,भामरागड, गडचिरोली 

४९९ लाहेरी,भामरागड, गडचिरोली 
ताडगांव,भामरागड, गडचिरोली 


